स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क या 
पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
नामनिर्देशानाने तात्पुरती नियुक्‍ती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१(४)/सेवा-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : १. मुख्य अभियंता,सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई यांचे क्र.मुअ(मु//वि.अ./९९२,दि.२६.०२.२०२४ 
रोजीचे पत्र. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक :एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दि.२१.०६.२०२१. 


शासन आदेशा :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (वेतनस्तर एस-८ रुपये २५,५००- 
८१,१००/- या वेतनश्रेणीत) या संवर्गात नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यासाठी या विभागाच्या दि.१३.११.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या 
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर निवड समितीमार्फत 
दि.१०.१०.२०२३ रोजी जाहीरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने गुणनवत्तेनुसार 
पात्र ठरलेल्या १३७८ उमेदवारांची यादी गुणवत्ता क्रमांकानुसार www.mahapwd.com या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द केली असून या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक २६.०२.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास शिफारस केली आहे. याअनुषंगाने सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या 
उमेदवारांना स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावर ते रुजू होतील त्या दिनांकापासून (वेतनस्तर एस-८ 
रुपये २५,५००-८१,१००/- या वेतनश्रेणीत) तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांनी नियुक्‍ती sneer प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांच्याकडे हे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा व सेवेत रुजू व्हावे. अन्यथा, एक महिन्यानंतर सदर नियुक्तीचे आदेशा 
आपोआप रदद होतील. सदर उमेदवारांना देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही. 
३. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना रुजू करुन घेऊन त्यांचे Pyaar आदेशा संबंधित 
मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी एक आठवडयाच्या आंत निर्गमित करावेत. 
सदर उमेदवारांना सविस्तर पदस्थापना देतांना संबंधित उमेदवार ज्या जिल्ह्यातील रहिवासी आहे त्याच 
जिल्ह्यात अन्यथा नजिकच्या जिल्ह्यात त्या उमेदवारास पदस्थापना देण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात 


यावी.तसेच, पदस्थापना देतांना संबंधित प्रादेशिक विभागाच्या क्षेत्रात येणा-या राष्ट्रीय महामार्ग विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१(४)/सेवा-३ 


कार्यालयांमधील रिक्‍त पदे आवश्‍यकतेनुसार भरली जातील याची दक्षता मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई यांचेशी सल्लामसलत करुन घ्यावी. 


Se 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी pear शिफारशीच्या अनुषंगाने 


सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांची करण्यात आलेली नियुक्ती ही, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदाच्या सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार भरतीसाठी उपलब्ध 


असलेल्या Rad पदावर, खालील विहित अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 


१) 


२) 


३) 


४) 


एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ हवी 
असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर 
करावा. तद्नंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उचित कारणास्तव विहित 
कालावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा /नाकारण्याचा अंतिम निर्णय 
शासनाचा राहील. 

जे उमेदवार या शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या तारखेपासून एक महिन्याच्या मुदतीच्या आत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना प्राप्त झाली नाही 
तर ही नियुक्ती त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 
तसेच या बाबतचा अहवाल मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग /संबंधित अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां. मंडळ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी शासनाला दिनांक ०८.०४.२०२४ पर्यंत 
सादर करावा. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/संबंधित अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी जाहीरातीत नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची तसेच 
शैक्षणिक व अन्य अटींची पुर्तता करणारी मूळ कागदपत्रे (वय, अधिवास, शैक्षणिक पात्रता, महिला 
आरक्षणानुसार विहीत केलेले प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, माजी सैनिक 
प्रमाणपत्र, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र,भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र, पदवीधर/पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवार 
प्रमाणपत्र, अनाथ प्रमाणपत्र इ.) तपासावीत. 

सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
अधिसूचना अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१ मधील 


तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१(४)/सेवा-३ 


4) 


&) 


७) 


८) 


महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठता गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते 
ज्या दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, त्या दिनांकास निश्चित करण्यात येईल. 

मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांची प्रचलित नियमातील तरतूदीनुसार जात 
वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. मागासवर्गीय 
उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती 
करण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मुळ 
सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 

तसेच, मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., वि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), ATS), 
वि.मा.प्र., इ.मा.व.) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्राची वैधता, 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. नियुक्ती देण्यात आलेल्या 
कार्यालयाने संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने आवऱ््‌यक ती 
कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. विहित मुदतीत जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित नियमानुसार समाप्त करण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागासप्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित 
असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करु इच्छिणा-या महिलांना त्या-त्या मागास प्रवर्गासांठी इतर 
मागासप्रवर्ग व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहीत करण्यात 
आल्याप्रमाणे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००१ मधील तरतुदीनुसार, मागास 
प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांनी, “महिलांसाठी उन्नत व 
प्रगत व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ” (अलिकडचे/ नवीनतम मूळ 
नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र) ची सांक्षाकित प्रत तपासणीसाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांचेकडे पाठविणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता 
निवड झालेल्या महिला उमेदवारांचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत शासनास पाठविण्याची 
कार्यवाही या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी करावी. मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड 
झालेल्या महिला उमेदवारांची नियुक्ती सदर तपासणी अहवालाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१(४)/सेवा-३ 


आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून प्राप्त अहवालानुसार महिला उमेदवार अपात्र ठरत 
असल्यास त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

९) उमेदवारांनी हिन्दी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
HAA आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात 
येईल. 

१०)सदर उमेदवारांपैकी खेळाडू प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
शासन निर्णय, दि.०१.०७.२०१६ मधील तरतुदीनुसार नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर तरतुदींची पूर्तता 
होत नसल्यास संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

११)सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९,दि.०७.०८.२००१ 
अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्‍यक अर्हता 
म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि.१९.०३./२००३ अन्वये आवश्यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशाच्या 
दिनांकापासून २ वर्षाच्या आत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. जर त्यांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र 
उपलब्ध करुन दिले नाही तर उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 

१२) या आदेशान्वये हजर होणा-या उमेदवारांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) लागू राहील. तथापि, 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ मधील 
तरतुदीनूसार दि.०१/११/२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील 
नियुक्तीसाठी दि.०१/११/२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला 
दि.०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर SAM प्रकरणी 
शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि.१२/०१/२००७ मधील 0 ते 
(iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू राहील. 

१३) उमेदवारांनी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क पदासाठी विहीत केलेली व्यावसायिक परीक्षा 


विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१(४)/सेवा-३ 


१४) उमेदवारांनी व्यावसायिक परीक्षा विहित कालावधीमध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहाय्यकांनी कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास तसेच, त्याचे काम किंवा वर्तणूक 
अयोग्य अथवा अनुरुप असमाधानकारक आढळल्यास, तो सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

१५) सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या दुस-या 
पदावर नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावरील 
वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: वेतन-१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक 
२३.०३.१९९४ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

१६) तसेच सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या सेवेत 
नियुक्‍ती झाली असल्यास sa उमेदवारांची स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क या पदावरील 
वेतन निश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 

१७) सदर नियुक्‍ती, उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. 
उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच सांक्षाकन नमुन्यात नमूद केलेली माहिती, नियुक्‍तीनंतर 
खोटी अथवा बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

१८)उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती नियुक्‍ती देण्यात आल्यानंतर असत्य असल्याचे 
आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍ती आदेशा रद्दवादल करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई 
करुन सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल. 

१९) उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

२०) आवश्‍यकता भासल्यास उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या संरक्षणाशी 
निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन चार वर्षापेक्षा 
कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरवेल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. परंतु, 

(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षाचा काळावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही 
किंवा, 
(ब)सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 

२१ उमेदवार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असल्यास, त्याला शासन परिपत्रक 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/ ९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ 


मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा एक महिन्याचे मूळ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१(४)/सेवा-३ 


वेतन देणे आवश्यक राहील. मात्र, RRA, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या 
उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर असणार नाही. 

२२) सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३/०९/२०११ मधील 
परिच्छेद सहा येथील तरतुदीनुसार दिर्घ कालावधीचे व विदेशी प्रशिक्षणापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला सक्षम 
प्राधिकाऱ्याबरोबर बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल व त्याप्रमाणे नंतर प्रशिक्षणार्थी नोकरी सोडत असेल तर 
प्रशिक्षणावर खर्च झालेली रक्‍कम सदर प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करून संबंधित प्राधिकाऱ्याला 
शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल. 

२३) उपरोक्त वसूली केल्याशिवाय प्रशिक्षणार्थींचा राजीनामा क्षेत्रिय स्तरावरुन स्विकारण्यात येऊ नये. 
त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक येथे रूजू 
होण्यापूर्वी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे व संबंधित 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे विहित बंधपत्र भरून सादर करणे बंधनकारक राहील. 

२४) प्रशिक्षणादरम्यान सर्व प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

24) सर्व उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून त्यांची नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवार यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर त्यांनी 
वैद्यकीय अहवाल त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करावा. 

२६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक चारित्र्य-२११७/ प्र.क्र.४८३/ २०१७/१६-अ, दिनांक 
२८/०८/२०१७ अन्वये सर्व उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांची त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर 
त्या कार्यालयामार्फत त्यांची चारित्र्य पडताळणी करण्यात येईल. 

२७)तसेच, जे उमेदवार यापूर्वी अन्य विभागात अथवा या विभागात शासकीय सेवेत कार्यरत होते 
त्यांच्याबाबतीत ते ज्या विभागात/कार्यालयात कार्यरत होते त्या विभागाकडून/कार्यालयाकडून त्यांच्या 
विरूध्द कोणती विभागीय चौकशी सुरू होती किंवा प्रस्तावित आहे. याबाबतची माहिती प्राप्त करून 
घेण्याच्या अधिन राहून त्यांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. जर एखाद्या उमेदवारांविरूध्द त्यांनी 
यापूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागात/कार्यालयात विभागीय चौकशी सुरू असल्यास सदर 
नियुक्‍तीनंतरही सदर चौकशी सुरू राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१(४)/सेवा-३ 


२८)उमेदवार ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्यात 
यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी अथवा मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी याबाबत शासनास कळवावे. 

२९) सदर उमेदवार सध्या केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असतील तर 
संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून 
कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रूजू करून घेता येणार नाही. तसेच 
सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती ही त्यांचे केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेतील ना- 
चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. 

५. नियुक्ती देण्यात येत असलेल्या या उमेदवारांनी नियुक्‍तीच्या/पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता 
विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना /नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना 
यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त 
व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१३००३३७८१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


१०४ DINESH JAIPRAKASH BARHATE 


lly sig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d2b949400dcd69ca2cd572e2ab1676bbc50eab4961 e4bf4b8a6f 
3d8b242711e, postalCode=400032, 


BARHATE शं यदी 
(दि.ज. Fee) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उमेदवार (ई-मेलद्वारे) यांनी मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नांदेड 
यांचे कार्यालयात हजर होण्याकरीता संपर्क साधावा. 


) महालेखापाल 9/2, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर , 

) मा. मंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

) सचिव (बांधकामे/रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड 

) सर्व संबंधित अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळे 

) सह सचिव (सेवा/संनि),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) कार्यासन अधिकारी [आस्थापना-१/आस्थापना-३/सेवा-२],सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती, सेवा-३ 

पृष्ठ ७ पैकी ७ 


शासन आदेश क्र.पदभ-२०२४,/प्र.क्र.८१ (४)॥/सेवा-३, दि.०७.०३.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क (अराजपत्रित) 


शि गुणवत्ता | उमेदवाराचे नाव इंग्रजीतून | उमेदवाराचे नाव मराठीतू मूळ प्रव a= | प्रव पदस्थापना द्याबयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक बिभाग 
श्‌ चि AYYUB TAJODDIN SHAIKH अयुब ताजोद्दीन शेख खुला खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
२ ye | PRAMOD MANOHARRAG प्रमोद मनोहरराव प आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
PATIL 
| RR SUMIT GURUNATH सुमित गुरुनाथ अंसरबाडकर खुला खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नादेड 
ANSARWADKAR 
¥ १७ SANDIP GANGADHAR संदिप गंगाधर मानेतवाड खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नांदेड 
MANETWAD 
4 डड LAXMAN CHAMPATRAO लक्ष्मण चंपतराब बोकारे आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, नांदेड 
BOKARE 
द “3 ANURAG ANILKUMAR अनुराग अनिलकुमार कारभारी खुला खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, नांदेड 
KARBHARI 
(पस +~— ——" ----- —- : : — 
| Re VISHAL PRALHAD KAMBLE विशाल प्रल्हाद कांबळे अ.जा. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
८ १२३ PARTH VILAS NIRPANE पार्थ बिलास निरपणे बि.मा.प्र. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
९ gx¢ | VISHAL NANDKUMAR MORE बिशाल मंदकुमार मोरे आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नादेड 
्फि्कणार्ग ri अभियंता. > पा 
Ro १५० SAHEBRAO ANANDRAO साहेबराव आनंदराव जाधव आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बा.प्रा.बिभाग, नांदेड 
JADHAV 
११ ॥ १५८ | RAMESHWARVYANKATRAO | रामेश्‍वर व्यंकटराव दामेकर खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
DAMEKAR 
१२ १६७ |. SHAFI AIMODDIN SHAIKH शफो अजमोद्दीन शेख आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
१३ | two | SAURABH SHIVA! WADIKAR सौरभ शिवाजी वाडीकर आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, नांदेड 
w ] १७५ SUMIT BALAJ! KAWALE सुमित बालाजी कावळे अ.जा. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
१५ श्ट्श SUMIT SUDAM CHATSE सुमित सुदाम चाटसे अ.जा. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, नांदेड 
१ १९२ NARESH BHAGWANRAO नरेश भगबानराब भगनुरे खुला खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
BHAGNURE 
“| १९७ RUTUJA RAJESH GHALGIR रुतुजा राजेश घलगीर भ.ज.(क) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड | 
शट २२२ | DNYANESHWAR RAM MANE ज्ञानेश्‍वर राम माने आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्िभाग, नांदेड 
अंशकालीन 


र्र २३० OMKAR RAJENDRA औंकार राजेंद्र तामशेट्टे खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, 
TAMSHETTE अंशकालीन 
Ro २२७ CHINMAY NANDKUMAR चिन्मय नंदकुमार देशमुख खुला खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्िभाग, नांदेड 
DESHMUKH अंशकालीन 
२१ २५२ | VINAYAK BIRUDEV BHANDE बिनायक बिरुदेव भांडे भ.ज.(क) खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
अंशकालीन 
रर २६० VISHWANATH HANMANT विश्‍वनाथ हणमंत कांबळे अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
KAMBLE 
२३ | २६८ | PAVAN DAYANAND LAHADE पबन दयानंद लहाडे भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, नांदेड 


Page 10f4 


शि 


pf 


गुणवत्ता 
क्रमांक 


'पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां. 
विभाग 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, 


र्ड २९९ IRFAN FARUKH SHAIKH इरफान फारुख शेख eae. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण 
२५ | 30x | ABHISHEK ACHYUT SALUNKE अभिषेक अच्युत साळुंके आ.दुघ. आ.दु,घ.- सर्वसाधारण 
२६ इश्र | KARISHAMA SHANKAR करिष्मा शंकर तलबारे अ.जा. खुला-महिला 
TALWARE 
२७ ३५० | ROHINI BHANUDAS KAKDE रोहिणी भानुदास काकडे ण आ.दुघ. खुला-महिला 
i +— 
र्ट ३५३ YASHWANT ARJUN यशवंत अर्जुन नागरसोगे आ.दुघ. आ.दु घ.- सर्वसाधारण 
NAGARSOGE 
—t 
२९ 344 | KESHAV DATTATRYA LAHANE केशव दत्तात्रय लहाने WAS) खुला-प्रकल्पग्रस्त 
३० | ३५६ | DAULATABI MUSTAFA SHAIKH दौलतबी मुस्तफा शेख आ.दुघ. खुला-भूकंपप्रस्त "| मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नांदेड 
ene बालाजी बांजरवाड मा्‌ 
३१ ३५७ | VISHAL BALAI WANJARWADE| विशाल बालाजी बांजरवाडे इ.मा.ब.-सर्बसाधारण 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 


३२ ड्द्ड AMARNATH GIRISHRAO अमरनाथ गिरीशराब भुसे ama. इ.मा.व.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
BHUSSE 
33 ३७० | RUPESH SHANKARRAO ZADE रुपेश शंकरराव झाडे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
्ण्श अंभुरे अभियंता. = = 
ae | ३७२ MAHESH DATTATRAY महेश दत्तात्रय अंभुरे आ.दुघ. आ.दु.घ.- सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
AMBHURE 
३५ ३८३ | SHIVAJI 8414548 BORKAR | शिवाजी बाळासाहेब बोरकर इ.मा.ब. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
+ 
३६ | ३८६ NOMANAHMED नोमनहम्मद जमीलहम्मद मोमिन इ.मा.व. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नांदेड 
JAMILAHMED MOMIN 
३७ | xx | MAROTI VENKATRAO BODKE मारोती व्यंकटराव बोडके आ.दुघ. आ.दुघ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, नांदेड 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, नांदेड 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 


'मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 


मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नांदेड 


झट NITIN MOHANRAO IMADE नितोन मोहनराव इमाडे 
अंशकालीन 
३९ | २८. | NARAYAN! 5६९80 SHINDE नारायणी संभाजी शिंदे खुला-महिला 
| aa mal 
wo | wae MADHUBALA SHRINIVAS मधुबाला श्रीनिवास बिराजदार खुला खुला-महिला मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, 
BIRAJDAR 
Po 
डॅश | ४५७ | SAROJA PRALHAD LAMTURE सरोजा प्रल्हाद लमतुरे आ.दुघ. खुला-महिला 
ड्रे ड८७ | HARISHANDRA VISHWANATH हरिशंद्र विश्‍वनाथ बेले भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधारण 
BAILE 
डर इ८९ | RAHUL NARAYAN RATHOD राहुल नारायण राठोड वि.जा.(अ) वि.जा.(अ)-सर्वसाधारण 
ee |. ४९९ AJIT JAYPAL INGLE अजित जयपाल इंगळे FLA. खुला-भूकंपप्रस्त 
४५ |. ५०५ NARSING VISHWANATH नरसिंग विश्‍वनाथ जाधव अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण 
JADHAV 
we QR ANITA WAMAN BHOKARE अनिता बामन भोकरे भ.ज.(क) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, 
इ७ । ५१५ ANUSHKA AMRUTRAO अनुष्का अमृतराव कदम खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
KADAM 
ee a 


मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नांदेड 


Page 2 of 4 


शि गुणवत्ता — नाव इ शशि नाव मराठ मूळ प्रव शकी प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक बिभाग 
इट | पट | SWATIGOVINDRAO HOLKAR स्वाती गोविदराब होळकर म.ज.(क) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
इर [| परर | NAGESHBABURAO KHILLARE | नागेश बाबुराव खिल्लारे | अ.जा.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
uo Gur KALYANI DILIP DHIRE कल्याणी दिलीप अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
—_-|—~ अभियंता, > < 
८१ |. &&o | RUPALI MAHADEV MANNADE रुपाली महादेव मन्नाडे अ.जा. खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
_—_—| a 
५२ | ५८७ [NIKHEEL SURYAKANT SARPATE खोल सूर्यकांत सरपते अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
अंशकालीन 
— TT. dS अभियंता > age 
43 Ror VISHWAJIT RAM विश्‍वजित राम शहापूरकर भ.ज.(ब) र्ण भ.ज.(ब)-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, नांदेड 
SHAHAPURKAR 
-——————— ri शिंगणे अभियंता, जू नांदेड 
uy Rox |DIPALIJAYVANTRAO SHINGNE| दिपाली stata शिंगणे भ.ज.(क) खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा,.विभाग, नांदेड 
uu | ६०५ | DHAMMPALBHUJANGRAO |. धम्मपाल भुजंगराव कांबळे अ.जा. अ.जा.-सर्बसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
KAMBLE अंशकालीन 
4& | ६७८ | ROHINI DNYANESHWAR रोहिणी ज्ञानेश्‍वर घरजाळे WA) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
GHARJALE 
८७ | इशर | JYOTI VYANKATRAO MADJE ज्योती व्यंकटराब माडजे आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
ष्ट BRC RADHA SHIVHAR NALANDE राधा शिवहर नालंदे इ.मा.व. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नांदेड 
५९ | रेड ॥५॥ ARUN GADERAO अंजली अरुण गडेराव अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राव्रिभाग, नांदेड 
fo | ६३८ | VAIBHAV BALASAHEB PATIL बैभब बाळासाहेब पाटील |. खुला खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नांदेड 
रा --ट + आयता की : 
६१ | ७०४ KAUSHALYA MAROTI कौशल्या मारोती GS इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
KHEMSHETTE 
RR ७२८. | JOTI GOVINDRAO DEVAKATE ज्योती गोबिदराव देवकते भ.ज.(क) भर.ज.(क)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
&3 ७२९ | RENUKA PANDURANGRAO रेणुका पांडुरंगराव मंगणाले इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, aa we far, नांदेड 
MANGANALE 
gx | xe [LAXMI KISHANRAO MIRKHALE क्ष्मी किशनराव मिरखळे आ.दुघ. आ.दु.ध.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
६ | wx? | SUPRIYA RAIKUMAR YEDURE सुप्रिया राजकुमार येडुरे आ.दुघ. आ.दुघ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
६६ | ७६८ ANIL BIBEESHAN DHALE अनिल बिबेशन ढाले अ.जा. खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, ALATA AM, नांदेड 
io ७८१ MOHINEE CHANDRAKANT मोहिनी चंद्रकांत राऊत इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
RAUT 
६८ | wee | SAROJA SANTOSH JAGTA सरोजा संतोष जगताप आ.दुघ. आ.दु'घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, नांदेड 
६९ | wes | JAYSHREE NAMDEO GADHE जयश्री नामदेव गाधे आ.दुघ. “| आ.दु.घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, नांदेड 
-- 4 अभियंता, 7 जा 
७० । ७९९ SNEHALATA DADARAO स्नेहलत्ता दादाराव खमकर आ.दुघ. आ.दु.घ.-महिला मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, नांदेड 
KHAMKAR 
wet | ८०५ SANJANA VYANKATRAO संजना व्यंकटराव पोतुलवार अ.ज. अ.ज.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, नांदेड 
POTULWAR 


Page 3 of 4 


शि =“ नाव इंग्रजी — मराठ मूळ प्रवर्ग | शिक प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 

७२ | ८०६ RAMESHWAR NABAII रामेश्‍वर नबाजी कोंडलवाडे अ.ज. अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
KONDALWADE 

७३ | C08 RENUKA RAJABHAU रेणुका राजाभाऊ क्षीरसागर इ.मा.व. डूमा.व.-महिला | मुख्य अभियंता, wnat. trem, नांदेड 
KSHIRSAGAR 

७छड | ८१९१ | GANESH DNYANOBA BOYANE गणेश ज्ञानोबा बोयाने अ.ज. अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 

७५ | ८१६६ | ANITAANGADRAO PATIL अनिता अंगदराब पाटील आ.दुघ. आ.दुघ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 

७६ | १९०४५ | RUSHIKESH HARISHCHANDRA रुषिकेश हरिश्चंद्र शेकडे खुला दिव्यांग- (a) LV मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
SHEKADE 

७७ | १०६९ | VISHAL DNYANOBA GUMME विशाल ज्ञानोबा गुममे इ.मा.व. दिव्यांग- (a) LV मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 

4 - {__ a SAG साजा : 
७८ | १०७६ | KISHOR MAHADEVKUMBHAR| किशोर महादेव aT इ.मा.ब. - (१) LV मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, नांदेड 
गोबिद दिव्यांग: — अभियंता. + os 

७९ | १०९६ DATTATRYA GOVIND दत्तात्रय गोविद गलचलवार भ.ज.(ब) - (a) LV मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
GALCHALWAR 

co} ९५ | PRASAD CHANDRAKANT प्रसाद चंद्रकांत शिदे 1 | दिव्यांग- (6) SLD, MI and मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 

SHINDE दिव्यांग 

ce | एरपड | SANTOSH SUBHASHRAO संतोष सुभाषराव हंबर्ड Fay, खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
HAMBARDE 

८२ | 33K SANJAY GUNDERAO संजय गुंदेराव मुखेडकर खुला खुला-अंशव मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
MUKHEDKAR 


Page 4 of 4 


